राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
शिफारस प्राप्त ठरलेल्या गट विकास अधिकारी, 
गट-अ मधील १४ प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी व 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब मधील १५ 
प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी एकूण २९ अधिसंख्य 
पदे २ वर्षांसाठी निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४३/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २० 
फेब्रुवारी, २०१६. 
३. कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-२०२३/प्र.क्र.२६/ सीपीटीपी- 
अ, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३. 
४. कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/ सीपीटीपी- 
ब, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३. 
५. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/सीपीटीपी, 
दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा URIs GA २०१४ पासून प्रतिवर्षी 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील उमेदवारांकरिता एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २० 
जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने उपरोक्त वाचा 
मधील अनुक्रमांक २ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूद व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ३ ते ५ येथील कार्यालयीन आदेशा 
व शासन परिपत्रकातील सूचना विचारात घेता, राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस प्राप्त ठरलेल्या गट विकास अधिकारी, गट-अ 
आणि सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब मधील परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४३/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय :- 


राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून शिफारस प्राप्त ठरलेल्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त उक्त वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३ ते ४ येथील कार्यालयीन आदेशान्वये, नियुक्‍ती दिलेल्या गट विकास अधिकारी, गट-अ 
मधील १४ उमेदवारांना व सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब मधील १५ उमेदवारांना २ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी विविध स्तरावरील प्रशिक्षण देण्याकरिता प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून दिनांक ०३ 
ऑक्टोबर, २०२३ पासून रूजू करून घेण्यात आले आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी)-९ अंतर्गत गट विकास अधिकारी, गट-अ मधील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सुधारित वेतन मेंट्रीक्स मधील एस-२० : ५६१००-१७७५०० या वेतन 
स्तरात आणि सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब मधील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सुधारित वेतन मेंट्रीक्स मधील एस-१५ : ४१८००-१३२३०० या वेतन 
स्तरात वेतन अदा करण्यासाठी, गट विकास अधिकारी, गट-अ ची १४ व सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब ची १५ अशी एकूण २९ अधिसंख्य पदे उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील 
वित्त विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, दिनांक ०३ 
ऑक्टोबर, २०२३ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२५ या २ वर्षांच्या कालावधीकरिता निर्माण करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 


०२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी)-९ अंतर्गत सदर २९ अधिसंख्य 
पदे ग्राम विकास विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 


०३. गट विकास अधिकारी, गट-अ व सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
एकुण २९ अधिसंख्य पदांवरील दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२५ या 
कालावधीतील वेतनावर येणारा खर्च सन २०२३-२०२४, २०२४-२०२५ व २०२५-२०२६ या वर्षांच्या 
मंजूर अनुदानामधून “२०५३- जिल्हा प्रशासन, ०९३- जिल्हा आस्थापना (३) प्रकल्प गट मुख्यालय, गट 
विकास अधिकारी (राज्यक्षेत्र) (२०५३ ०७०७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१६१४२५०७४८२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
URMILA et ee 


Code harasht 
5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c727 11d852d8e2e7 127660 


2. 
3f9082ea9709649c6f45dc30, 
pseudonym=04E059BEAE068888E7BA44450EA675CB2621 


INumber=713D6BDDB988B05B1CCO72EBFD3AS8E7E 


ialN 
640EA20499573AAE08DC106AC632ADD, cn=U! 
VAIBHAV JOSHI 


Date: 2023.10.16 14:37:11 +05'30' 


(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१४३/आस्था-३ अ 


२. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

3. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल-२ (AGT व अनुज्ञेयता)/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

६. संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 

७. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

९. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सर्व. 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१२.उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, 
अमरावती व नागपूर. 

१३.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव (कार्यासन वित्त-१, वित्त-३ व वित्त-९), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५.निवडनस्ती कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


